अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकरीता नवीन 
संगणक, प्रिंटर्स व अनुषंगिक बाबी खरेदी 
करण्यास मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: असांसं १३१९/१८९८/प्र.क्र. १२८/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२० 


वाचा: नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. ८०/का-१४२६ 
दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ 
प्रस्तावना: 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे मुख्य कार्यालय, अधिनस्त प्रादेशिक कार्यालये व जिल्हा 


सांख्यिकी कार्यालये येथे प्रामुख्याने सांख्यिकीय कामे पार पाडली जातात. यामध्ये सांख्यिकी माहिती 


गोळा करणे, प्राप्त आकडेवारीवर संस्करण करणे, त्यासंदर्भातील अहवाल तयार करणे या कामांचा 


प्रामुख्याने समावेश आहे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत प्राप्त केली जाणारी व गोळा होणारी 


माहिती ही आजच्या संगणकीय युगात संगणकाद्वारे तात्काळ प्राप्त होणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी अर्थ 


व सांख्यिकी संचालनालयाचे मुख्य कार्यालय, अधिनस्त प्रादेशिक कार्यालये व जिल्हा सांख्यिकी 


कार्यालयात अद्यावत संगणक यंत्रणा पुरविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना BSS तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 


Gem 2०४ द्वारे शासनाने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करून संगणक, प्रिंटर्स व इतर 


अनुषंगिक बाबी खरेदी करण्यास व त्यासाठी येणा-या रुपये २,८८,६४,०००/- (रुपये दोन कोटी, 


अठ्ठ॒याऐंशी लाख चौसष्ट हजार फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ. क्र. तपशील नग द्र अपेक्षित रक्‍कम 
a संगणक 300 | (94,000/-} २,२५,००,०००/- 
२ प्रिंटर्स १६१ | २४,०००/- ३८,६४,०००/- 
3 | ॥॥5-0॥०6 २०१६ / णं २५,०००/- २५,००,०००/- 
Higher Version License 
एकूण २,८८,६४,०००/- 


झासन निर्णय क्रमांकः असांसं १३१९/१८९८/प्र.क्र. १२८/का-१४१७ 


२. उपरोक्त खरेदीबाबत संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांनी पुरवठादारास अदा 


करावयाच्या रकमेबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावेत. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन 


निर्णय क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४ दिनांक १ डिसेंबर, २०१६, मधील खरेदी 


संदर्भातील अटीचे व संगणक खरेदी संदर्भात माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या सूचनांचे तसेच शासनाने 


विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकरीता नवीन संगणक, प्रिंटर्स व अनुषंगिक बाबी खरेदीवर 


होणारा खर्च मागणी क्र. ओ-९, ३४५४ गणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ०२ सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ११२ 


आर्थिक सल्ला व सांख्यिकी (०३) (०५) इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण केंद्र, (योजनांतर्गत योजना) 


३४५४०३८५ (योजनेत्तर), १७ संगणकावरील खर्च, या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक 


वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून करण्यात यावा. या लेखाशीर्षाखाली होणा-या खर्चासाठी 


“संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय” हे “नियंत्रक अधिकारी” असतील व “लेखा अधिकारी, 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय” हे “आहरण व संवितरण अधिकारी” असतील. सदर निधीच्या 


खर्चाचा ताळमेळ ठेवण्याची तसेच खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनाला देण्याची जबाबदारी 


“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून “संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय” यांची राहील. 


४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. ८०/का-१४२६ दिनांक १ 


नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये नियोजन विभागांतर्गत संगणकीकरण प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी पुनर्रचना 


करण्यात आलेल्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या मान्यतेनुसार तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी 


समितीस प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२७१४५५२१०३१६ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
HEMANT DATTA: 
BHANGLE 


MBA, 
98८829 


(हेमंत भांगले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असांसं १३१९/१८९८/प्र.क्र. १२८/का-१४१७ 


प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


२) 
) 
) 
) प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
) 
) 
) 
) 


AN 


oC 


o~ 
ae 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनाय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१ 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०००२० 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई-४०००२० 

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर- 


~ GS 0 


) राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुंबई-४०००३२ 

) अपर संचालक (इआसंकें), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय 
१२) नियोजन विभाग (का-१४११ / १४२४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

) निवड नस्ती, का-१४१७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


